वनवृत्तांकरीता पालक प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक /अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत.. शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- आयएफएस-२०२१/प्र.क्र.५५/फ-७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक आयएफएस-२०२१/प्र.क्र.५५/फ७-अ, 
दिनांक २९ जून,२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक २९ जून,२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये परिच्छेद क्र.२ मधील 
तक्त्यातील अनुक्रमांक ४ पुढील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र.। वनवृत्त सध्याचे पालक प्रधान मुख्य नविन पालक प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
वनसंरक्षक /अपर प्रधान मुख्य / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
वनसंरक्षक (नाव व पदनाम) 


४ | यवतमाळ | MiG गौड, अपर प्रधान श्री.प्रविण चव्हाण, अपर प्रधान मुख्य 
मुख्य वनसंरक्षक, (महा-कॅम्पा) | वनसंरक्षक (संरक्षण), नागपूर. 
अतिरिक्त कार्यभार 


त्याऐवजी 


अ.क्र. वनवृत्त सध्याचे पालक प्रधान मुख्य । नविन पालक प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
वनसंरक्षक /अपर प्रधान मुख्य / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
वनसंरक्षक (नाव व पदनाम) 


४ | gatas श्री.शैलेश॒& टेभुर्णीकर, अपर  श्री.प्रविण चव्हाण, अपर प्रधान मुख्य 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, तथा | वनसंरक्षक (संरक्षण), नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महा- 
कॅम्पा) (दि.०६/१०/२०२० पासून) 


असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयएफएस-२०२१/प्र.क्र.५५/फ-७अ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११००७१६३९१५३२१९ 
असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


. Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
A vl Nn d S h a n ka [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And 
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1 e252bef5c7e2ba3631df8 


A te eadfdcd47cdd3c33b91a1, cn=Arvind Shankar Apte 
Date: 2021.10.07 16:40:34 +05'30' 


(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता,विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

६. सर्व सन्माननीय विधान परिषद/विधान सभा सदस्य, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, वन विकास महामंडळ, नागपूर. 

११. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर. 

१२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे, 

१३.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१४.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१५.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महार्केम्पा, नागपूर. 

१६.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१७.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबु विकास मंडळ, नागपूर. 

१८.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी, नागपूर. 

१९.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), नागपूर. 

२०. मुख्य महाव्यवस्थापक (नियोजन), वनविकास महामंडळ मर्या,नागपूर. 

२१.सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयएफएस-२०२१/प्र.क्र.५५/फ-७अ 


.सर्व मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक/उप वनसंरक्षक/विभागीय वन अधिकारी व सहायक 

वनसरंक्षक पदावर कार्यरत असलेले भारतीय वन सेवेतील अधिकारी, 

२३. सर्व महाव्यवस्थापक/विभागीय व्यवस्थापक, वनविकास महामंडळ मर्या, 

२४. सहसचिव/उपसचिव/विशेष कार्य अधिकारी (फ-१), महसूल व वन विभाग (वन 
कक्षातील), 

२५. निवडनस्ती, कार्यासन फ-७ अ. 


२ 


A 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


